Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक २३ ] 


ते 


बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये १०.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-२ 


१-७२ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .-( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


२-११ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ८५९ . 


विधि व न्याय विभाग 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक २५ एप्रिल , २०१९ . 


क्रमांक डीजीपी - १२१५- प्र.क्र .- २८७- का - १४-२०१९. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ (३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता अॅड . राजेश मनोहर अकोटकर 
यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २९ एप्रिल , २०१७ अन्वये पुढील 
२ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीस दिनांक २९ एप्रिल , २०१ ९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अ.- एक -१ ( १५५८ ). 

( १) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ६-१२, २०१९ /ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


२ . 


सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


विभागीय आयुक्त , 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८६० . 

आयुक्त , यांजकडून 
क्रमांक उपआ -पुनर्व- अ.का.- कावि -९३१-२०१९ . – 

जिगांव प्रकल्प ता . नांदुरा, जि . बुलढाणा या प्रकल्पाच्या योजनेची कलम १३(३) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अमरावती विभग 
पुरवणी भाग-१,दिनांक २९-६-२००६ रोजी पृष्ठ क्र . १०९ ६ ते ११०१ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . प्रत्यक्षात जिगांव प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्रातील 
शेतकरी श्रीमती लिलाबाई महादेवराव सापधारे व इतर , रा. मुंढगांव , ता . अकोट , जि . अकोला यांचे मालकीची मौ . सावरगांव, ता . जळगांव जामोद, जि . 
बुलढाणा येथील जमिनीची वस्तुस्थिती गट नंबर २०३ मधील क्षेत्र २.७४ हे . आर. जमिनीची नोंद येणे प्रमाणे आहे . 

जिगांव प्रकल्पातंर्गत येणारे श्रीमती लिलाबाई महादेवराव सापधारे व इतर यांचे गट नं . २०३ मधील क्षेत्र २.७४ हे . आर लाभीत असून सदर क्षेत्र 
स्लॅबमधील अ. क्र . ब (२.४२ हे. आर ते ३.२३ हे. आर) मध्ये येत असल्याने संपादन राखीव क्षेत्र ( २.४२ पेक्षा अधिक होणारे परंतु ०.४० पेक्षा अधिक 
नसलेले क्षेत्र ) म्हणजेच २.७४-२.४२-०.३२ किंवा ०.४० हे. आर यापैकी जे कमी असेल ते म्हणजे ०.३२ हे . आर एवढे असायला पाहिजे 
होते . उपकार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग शेगांव यांचे पत्र दिनांक ८-१०-२०१५ नुसार ०.८० हे . आर असे चुकीने नमुद 
केले असून निर्धारण अहवाल, तलाठी रेकार्ड व इतर ठिकाणी रेकार्डला ०.८० हे . आर असे चुकीची नोंद झालेली आहे. 

करीता श्रीमती लिलाबाई महादेवराव सापधारे व इतर रा. मुंढगांव , ता . अकोट , जि . अकोला यांचे मालकीची मौ . सावरगांव , ता . जळगांव जामोद, 
जि . बुलडाणा येथील जमिनीचा गट नंबर २०३ मधील क्षेत्र २.७४ हे . आर पैकी राखीव संपादन क्षेत्र ०.८० हे . आर च्या ऐवजी ०.३२ हे. आर शुद्धीपत्रक 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे चुकीची दुरस्ती करण्यास्तव अपर जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक, बुलढाणा यांनी प्रस्तावित केले आहे. 
जिगांव प्रकल्पासाठी लाभ क्षेत्रात अंतर्भूत राखीव असलेल्या क्षेत्रातील दुरुस्ती 

च्या ऐवजी 
तालुका जिल्हा गट नंबर 

राखीव संपादन क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 
हे . आर 

हे . आर 
सावरगांव जळगाव जामोद बुलढाणा 

२०३ 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


लाभ क्षेत्र 


१ 


२७४ 


० ८० 


असे वाचावे 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


लाभ क्षेत्र 


तालुका 
( ३ ) 


जिल्हा 
( ४ ) 


राखीव संपादन क्षेत्र 

( ७ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१ 


सावरगांव 


जळगाव जामोद 


बुलढाणा 


२०३ 


२७४ 


०३२ 


अमरावती : 
दिनांक २८ मे २०१ ९ . 


पीयूष सिंह , 
विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग , 

अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ६-१२ , २०१ ९/ ज्येष्ठ १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


३ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ८६१ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ . 


क्रमांक कलि - उविअ- भूसं - कावि -५०३-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथचा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


oc 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखिल घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०१८-१९ , 

गाव - नेर , तालुका- नेर ,जिल्हा- यवतमाळ 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१३६/१ 


१०१ 


२ 


१३६/२ पैकी 


० ५० 


३ 


१३६/२ पैकी 


० ५१ 


४ 


१३६/३ 


१६२ 


५ 


१३६/४ 


११६ 


६ 


१५८/१ पैकी 


०६१ 


७ 


१५८/१ पैकी 


०६० 


८ 


१५ ९ 


१६१ 


९ 


१६० पैकी 


१२१ 


१० 


१६० पैकी 


१३८ 


११ 


१६१/१ 


१३१ 


१२ 


१६१/२ पैकी 


० ९ १ 


१३ 


१६१/२ पैकी 


० ५० 


१४ 


१६१/३ 


१४१ 


१५ 


१६१/४ पैकी 


०७४ 


१६ 


१६१/४ पैकी 


० ७५ 


एकूण . 


१५ ८३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : टाकळी डोल्हारी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : उदापूर गावाचे पुनर्वसना करीता . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


टाकळी डोल्हारी प्रकल्पाकरीता मौजा- उदापूर गावाचे पुर्नवसन करीता . 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र .३- अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०- क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

आलेल्या अधिका -याचेपदनाम 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : 

नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


दिनांक ३ मे २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ८६२ . 
संदर्भ : -विशेष भूसंपादन अधिकारी कं.क्र .-१ जिगांव प्रकल्प बुलडाणा यांचे पत्र क्र . कावि -विभुअ - अका- ५३४-२०१९ , दिनांक १५ मे 

२०१९ . 
आदेश 


क्रमांक- कावि-कक्ष-७ : २- प्रअभूसं - न.क्र . १०२- कावि -१६५१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, विशेष भूसंपादन अधिकारी कं . क्र . १ , जिगांव प्रकल्प , बुलडाणा यांनी त्यांच्या संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक ०५-२००८-०९ मौजे हिंगणा भोटा, ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा यामध्ये निधी अभावी कलम १९ ला मुदतवाढ मिळण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला 
आहे. 


अ .-एक -२ ( १५५८ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ६-१२, २०१ ९/ ज्येष्ठ १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


सदर भूसंपादन प्रकरणात १०० टक्के एवढा निधी प्राप्त नसल्याकारणाने सदर प्रकरणात भूमी संपादन व पुनर्वसन करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९(७) चे परतुंक प्रमाणे एका वर्षाची एवढी मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केली आहे . 


ज्याअर्थी, भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे नियम १९(७) नुसार जेव्हा प्राथमिक 
सूचनेच्या तारखेपासून बारा महिन्याच्या कालावधीत पोट- कलम ( १) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिद्धी केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली 
असल्याचे समजण्यात येईल . परंतु या पोट कलमात निर्दिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना , कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे दिलेल्या कोणत्याही 
स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही ज्या कालावधीसाठी थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा 
असे कोणताही कालावधी वगळण्यात येतील . 


परंतु , आणखी असे समुचित शासनाच्या मते जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिन्याचा 
कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल , अशी 

तरतूद 

आहे. 


त्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चेनियम १९( ७) नुसार भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक ०५-२००८-०९ मौजे हिंगणा भोटा, ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा या प्रकरणात कलम -१९( १) ची अधिसूचना घोषित करण्यास १ (एका) वर्षाची 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८६३. 


संदर्भ : -पिशेष भूसंपादन अधिकारी कं.क्र .-१ जिगांव प्रकल्प बुलडाणा यांचे पत्र क्र . कावि-विभुअ- अका -५३३-२०१९, दिनांक १५ मे 


२०१९ . 


आदेश 


क्रमांक - कावि- कक्ष-७ : २- प्रअभूसं -न.क्र . १०२ - कावि- १६५२-२०१९. - 


ज्याअर्थी,विशेष भूसंपादन अधिकारी कं . क्र . १, जिगांव प्रकल्प , बुलडाणा यांनी त्यांच्या संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक १७-२००८-०९ मौजे दादगांव , ता . नांदुरा, जि . बुलडाणा यामध्ये प्रारूप निवाडयास मुदतवाढ मिळण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे . 


सदर प्रकरणात विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १, जिगांव प्रकल्प , बुलडाणा यांना यंत्रणेने निर्देशीत केल्यानुसार प्रारूप निवाडा मंजुरी व 
प्रसिद्धीसाठी मुदतवाढ घेणे आवश्यक आहे. करीता सदर प्रकरणात निवाडा मंजुरी व प्रसिद्धीसाठी १ वर्षाची मुदतवाढ मिळण्याबाबत विंनती केली 
आहे. 


ज्याअर्थी, भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे नियम २५ मध्ये परंतु, त्याचे समर्थन 
करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, समुचित शासनाला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल . 


परंतु, आणखी असे की , कालावधी वाढविण्याचा असा कोणताही निर्णय, लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात येईल 
आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल . 


त्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चेनियम २५ नुसार भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक १७-२००८-०९ मौजे दादगांव, ता . नांदुरा, जि . बुलडाणा या प्रकरणात प्रारूप निवाडा करण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


टीप :-या कलमामध्ये, निवाडा देण्याच्या कालावधीसंबंधी तरतुद केलेली आहे. कलम १ ९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून १२ 
महिन्याच्या आत , जिल्हाधिकारी यांनी निवाडा दिला नाही तर , जमिन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल , तसेच समर्थनीय परिस्थितीत १२ 
महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार समुचित शासनाला असून कालावधी वाढचिण्याचा असा निर्णय नोंदविणे व प्रसिद्ध करणे आवश्यक 
आहे. अशी तरतुद केली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


७ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ८६४ . 


संदर्भ :-विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १, जिगांव प्रकल्प, बुलडाणा, यांचे पत्र क्रमांक कावि -विभूअ- अका-५३५-२०१९, दिनांक १५ मे, २०१९. 


आदेश 


क्रमांक कावि -कक्ष ७: २- प्रअभूसं -न.क्र . १०२ - कावि- १६५३-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १, जिगांव प्रकल्प , बुलडाणा यांनी त्यांच्या संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-२००८-०९ , 
मौजेहिंगणा बाळापूर, तालुका जळगांव जामोद, जिल्हा बुलडाणा मध्ये पारूप निवाडा मंजूरी व प्रसिद्धी करीता मुदत वाढ मिळणेबाबत प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 

सदर प्रकरणात विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १ , जिगांव प्रकल्प , बुलडाणा यांना यंत्रणेने निर्देशीत केल्यानुसार प्रारूप निवाडा मंजूरी 
व प्रसिद्धीसाठी 

मुदतवाढ घेणे आवश्यक आहे. करीता सदर प्रकरणात निवाडा मंजूरी व प्रसिद्धीसाठी १ वर्षाची मुदतवाढ मिळण्याबाबत विनंती 
केली आहे. 


ज्याअर्थी, भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चेनियम २५ मध्ये परंतु, त्याचे समर्थन 
करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, समुचित शासनाला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल . 

परंतु, आणखी असे की , कालावधी वाढविण्याचा असा कोणताही निर्णय, लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात येईल 
आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल . 

त्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे नियम २५ नुसार भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक १४-२००८-०९ , मौजेहिंगणा बाळापूर, तालुका जळगांव जामोद, जिल्हा बुलडाणा या प्रकरणात प्रारूप निवाडा करण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे . 


टीप.- या कलमामध्ये , निवाडा देण्याच्या कालावधीसंबंधी तरतूद केलेली आहे . कलम १९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून १२ 

महिन्याच्या आत , जिल्हाधिकारी यांनी निवाडा दिला नाही तर, जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल , तसेच समर्थनीय परिस्थितीत १२ 
महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार समुचित शासनाला असून कालावधी वाढविण्याचा असा निर्णय नोंदविणे व प्रसिद्ध करणे 
आवश्यक आहे , अशी तरतूद केली आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ८६५ . 


संदर्भ :-विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १, जिगांव प्रकल्प, बुलडाणा ,यांचे पत्र क्रमांक कावि-विभूअ- अका-५३६-२०१९, दिनांक १५ मे, २०१९. 


आदेश 


क्रमांक कवि-कक्ष ७: २- प्रअभूसं -न.क्र . १०२ - कावि -१६५४-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १, जिगांव प्रकल्प, बुलडाणा यांनी त्यांच्या संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३-२००८-०९, 
मौजे माहुली , तालुका जळगांव जामोद , जिल्हा बुलडाणा मध्ये पारूप निवाड्यास मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. 

सदर प्रकरणात विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १, जिगांव प्रकल्प , बुलडाणा यांना यंत्रणेने निर्देशीत केल्यानुसार प्रारूप निवाडा मंजूरी व 
प्रसिद्धीसाठी मुदतवाढ घेणे आवश्यक आहे. करीता सदर प्रकरणात निवाडा मंजूरी व प्रसिद्धीसाठी १ वर्षाची मुदतवाढ मिळण्याबाबत विनंती केली आहे . 

ज्याअर्थी, भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चेनियम २५ मध्ये परंतु, त्याचे समर्थन 
करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर , समुचित शासनाला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल . 

परंतु, आणखी असे की , कालावधी वाढविण्याचा असा कोणताही निर्णय, लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात येईल 
आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चेनियम २५ नुसार भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक २३-२००८-०९, मौजे माहुली, तालुका जळगांव जामोद, जिल्हा बुलडाणा या प्रकरणात प्रारूप निवाडा करण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे . 


टीप.- या कलमामध्ये, निवाडा देण्याच्या कालावधीसंबंधी तरतूद केलेली आहे. कलम १९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून १२ 

महिन्याच्या आत, जिल्हाधिकारी यांनी निवाडा दिला नाही तर, जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल , तसेच समर्थनीय परिस्थितीत १२ 
महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार समुचित शासनाला असून कालावधी वाढविण्याचा असा निर्णय नोंदविणे व प्रसिद्ध करणे 
आवश्यक आहे , अशी तरतूद केली आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ८६६ . 


संदर्भ : -विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १, जिगांव प्रकल्प, बुलडाणा, यांचे पत्र क्रमांक कावि -विभूअ- अका- ५३७-२०१९ , दिनांक १५ मे , २०१९. 


आदेश 


क्रमांक कावि- कक्ष ७: २-प्रअभूसं -न.क्र . १०२- कावि -१६५५-२०१९. 

ज्याअर्थी, विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १, जिगांव प्रकल्प , बुलडाणा यांनी त्यांच्या संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२००८-०९ , 
मौजे डोलारखेड , तालुका शेगांव , जिल्हा बुलडाणा यामध्ये निधी अभावी कलम १९ला मुदतवाढ मिळण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे . 

सदर भूसंपादन प्रकरणात १०० टक्के एवढा निधी प्राप्त नसल्याकारणाने सदर प्रकरणात भूमी संपादन व पुनर्वसन करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९( ७) चे परंतुक प्रमाणे एका वर्षाची मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केली आहे. 

ज्याअर्थी, भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे नियम १९( ७) नुसार जेव्हा प्राथमिक 
सुचनेच्या तारखेपासून बारा महिन्याच्या कालावधीत पोट-कलम १ मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिद्धी केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली 
असल्याचे समजण्यात येईल . परंतु या पोट - कलमात निर्दिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे दिलेल्या कोणत्याही 
स्थगितीमुळे किंवा मनाई हूकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही ज्या कालावधीसाठी थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा 
असे कोणताही कालावधी वगळण्यात येतील . 


परंतु , आणखी असे की , समुचित शासनाच्या मते जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर , त्याला बारा 
महिन्याचा कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल , अशी तरतूद आहे . 

त्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चेनियम १९( ७) नुसार भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक ०४-२००८-०९, मौजे डोलारखेड , तालुका शेगांव, जिल्हा बुलडाणा या प्रकरणात कलम १ ९(१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास १ ( एका ) 
वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा. 


बुलडाणा : 

मे २०१ ९ . 


दिनांक १५ 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ८६७. 

विशेष भूसंपादन अधिकारी , कंत्राटी क्रमांक ३ , यांजकडून 

मुदतवाढ सुचना 
क्रमांक कावि - अका- भूसं - क - ३-१९७-२०१९ . - 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३६-२००८-०९ , मौजे हिंगणा बाळापूर , (गावठाण), तालुका जळगांव जामोद, जिल्हा बुलडाणामध्ये 
दिनांक २८ मे , २०१९ पर्यंत निवाडा पारित होणे आवश्यक होते . परंतु, सदर प्रकरणात तृटींची पुर्तता करण्यासाठी मा . जिल्हाधिकारी , बुलडाणा यांचा 
आदेश क्रमांक कक्ष ७:२, प्र.अ.भू.सं.- कक्ष ७:२-प्रअ.भू.सं.-कावि- १६५७-२०१९ , दिनांक १७ मे , २०१९ , नुसार निवाडा पारित करण्यासाठी एक (०१ ) 
वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


९ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८६८ . 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक कावि - अका- भूसं - क -३-१९८-२०१९ . - 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७-२००८-०९, मौजे भोटा , तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा मध्ये कलम १९(१) ची मुदतवाढ 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक , अमरावती विभागीय पुरवणी यामध्ये दिनांक एप्रिल १८-२४ , २०१९ रोजी पृष्ठ क्रमांक १, अनुक्रमांक 
३६० वर प्रसिद्ध करण्यात आली होती यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 


चे ऐवजी 


असे वाचावे 


भू.सं.प्र.क्र २७-२००८-०९ , मौजे भोटा ( बुडीत ), ता . नांदुरा 


भू.सं.प्र.क्र २७-२००८-०९ , मौजे भोटा ( गावठाण), ता . नांदुरा 


बुलडाणा : 
दिनांक २२ मे २०१९ . 


राजेश्वर वासुदेवराव हांडे, 
विशेष भूसंपादन अधिकारी , 
( कं क्र . ३ ), जिगांव प्रकल्प , 

बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ८६९ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक उविअ- भूसं- एल.ए.क्यु- ४७-२- धामणगांव-२०१८-१९. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकिर्ण-११-२०१४, प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १ ९ 
जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ) 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; आणि 


.. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये शहापूर बृहत लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्पाअंतर्गत 
बुडीत क्षेत्रातील धामणगांव -वाघोडा रस्त्याकरीता उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजीक प्रभाव निर्धारण सारांश अनुसूची- चारमध्ये उल्लेख करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ; आणि , 

ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 
अ .- एक -३ ( १५५८ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुद्धीपुःरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
मा . जिल्हाधिकारीकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० चा उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषीत करीत आहेत . 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अकोट यास पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची - एक 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४७/२ , मौजे धामणगांव , तालुका अकोट , जिल्हा अकोला. 


प्रकरणाचा तपशील 


सर्व्हे नं . / 
गट नं . 
( १ ) 


अंदाजित क्षेत्र संयुक्त सर्व्हे नं . / 
मोजणीनुसार गट नं . 
( २ ) 

( १ ) 
हे . आर 


अंदाजित क्षेत्र संयुक्त 
मोजणीनुसार 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


८ ९ 


० ११ 


९ ० 


००२ 


९ ० 


० ०७ 


९ ५ 


००७ 


९ ६ 


० ०५ 


शहापूर बृहत लघु पाटबंधारे योजना 
प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्रातील 
धामणगांव - वाघोडा रस्त्याकरीता 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू-४७-२ 
धामणगांव - २०१८-२०१९ . 


एकूण 


०३२ 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादीत जमिनीचे वर्णन : शहापूर बृहत लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रातील धामणगांव - वाघोडा रस्त्याकरीता. 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


.. 


शहापूर बृहत लघु पाटबंधारे योजना. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


शहापूर बृहत लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्रातील धामणगांव -वाघोडा रस्त्याकरीता. 
महाराष्ट्र शासनाचेविदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 

नागपूर यांचेकडील शासन निर्णय लपायो- २३०३- ( ४२६ 
०३) लपा -२, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४, मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ३८० हे. क्षेत्रसिंचन योजनेत समाविष्ट असून , 
प्रकल्पाचे लाभव्ययप्रमाणे १.०१ इतके नमूद असून यासाठी होणारा पाणीसाठी ३४४६ स.घ.मी. पाणी सिंचन 
प्रयोजनासाठी उपयोगात येईल व त्यामुळे भूधारक शेतक -यास सिंचनाची सोय होऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


११ 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधीत होत नाही. 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणा पासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशीत करण्याचा प्रश्न 


उद्भवत नाही . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील 
विस्तापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे सबब माहिती-निरंक 


अकोट : 
दिनांक २० मे २०१९ . 


रामदास सिद्धभट्टी , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

अकोट . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


